प्रजासत्ताक दिन सोहळयामध्ये सहभागी होणाऱ्या राष्ट्रीय 
छात्र सेनेच्या छात्रांच्या सत्कार सोहळयाकरिता निधी 
वितरित करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय : राछासे-२०२३/प्र.क्र.२३२/क्रीयुसे-३ 
मादाम कामा मार्क, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ जानेवारी, २०२४ 


वाचा : १. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/२०१३/अर्थ-३, दि. १२.०४.२०२३ 
३. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.राछासे/पोस्ट आरडीसी/ 
२०२३- २४/का.५/४११७ दि.२३.११.२०२३ 
४. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.राछासे/निधी मागणी/२०२३-२४/ 
का.५/४२७५ दि.०७.१२.२०२३ 


प्रस्तावाना : 

सन १९४८-४९ मध्ये शिक्षण संस्थेतील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी 
राष्ट्रीय छात्रसेना दलाची देशव्यापी स्वरुपात स्थापना करण्यात आली असून, राष्ट्रीय छात्रसेनेची तरतूद व 
रचना करण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय छात्रसेना कायदा, १९४८ हा अधिनियम करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय 
छात्रसेनेमधील छात्रांकरिता प्रशिक्षण, शिबिरे असे विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. त्या अंतर्गत राजपथ, 
नवी दिल्ली येथे दि.२६.०१.२०२४ रोजी प्रजासत्ताक दिन व पंतप्रधान रॅलीमध्ये पथसंचळनात सहभागी झालेल्या 
महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय छात्रसेनेच्या छात्रांचे मनोबळ व उत्साह वाढविण्याकरिता आयोजित सत्कार 
समारंभाकरिता निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

दि.२६.०१.२०२४ रोजी प्रजासत्ताक दिनी राजपथ, नवी दिल्ली येथे पथ संचलनात सहभागी झालेल्या 
महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय छात्रसेनेच्या छात्रांचे मनोबळ व उत्साह वाढविण्याकरिता आयोजित सत्कार 
समारंभाकरीता खालील नमूद बाबनिहाय एकूण रु.३७.४० लक्ष (रु.सदतीस लक्ष, चाळीस हजार फक्त) इतका 
निधी वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. बाबनिहाय खर्च मंजूर करावयाची प्रस्तावित रक्‍कम 
(रुपये) 
4 नाइता, चहा व भोजन खर्च (६ दिवसां रु.७,००,०००/- 
करिता) 

सांस्कृतिक कार्यक्रम खर्च रु.४,००,०००/- 

फर्निचर, स्पीकर, शामियाना इत्यादी ख रु.३,००,०००/- 

४ फोटो व जाहिरात खर्च रु.१,४०,०००/- 

५ | स्वागतव स्मृतीचिन्ह Reception of RDC रु.२,००,०००/- 
contingent 

६ Reception by FOC-in-C Western Naval रु.१,००,०००/- 
Command 

(9 Reception by GOC Mumbai रु.१,००,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२०२३/प्र.क्र.२३२/क्रीयुसे-३ 


| ८ | Reception by Sports Minister |. रु.१,००,०००/- | by Sports Minister रु.१,००,०००/- 
Reception by Chief Minister रु.१,००,०००/- 
| 90 | ठ Reception by Governor रु.१,००,०००/- 
| = पै१ | q Momentos to Various Dignitaries रु.१,५०,०००/- 
१२ Misc Expdr & Unforeseen रु.१,५०,०००/- 
contingencies including preparation of 
Ground 
93 POL रु.१,००,०००/- 
qy Hiring of Accommodation for 125 रु.८,००,०००/- 
cadets + 10 staff accompanied by lady 
ANOs for JW/SW Girl Cadets 
(Accommodation on twin share) 
१५ Hiring of Buses /GHT/Tempo/Boats रु.३,००,०००/- 
Total रु.३७,४०,०००/- 
2. सदर खर्च मागणी क्रमांक : ई-३, २२०४-क्रीडा व युवक सेवा-१०२, विद्यार्थ्यासाठी 


युवक कल्याण कार्यक्रम (०१)(०१) राष्ट्रीय छात्रसेना योजनेतर) -२१ पुरवठा व सामुग्री (२२०४- 
००१६) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ करिता असलेल्या मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात 
यावा. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 
करण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.१२.०४.२०२३ च्या शासन 
निर्णयातील सूचनांना अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. याकरिता कार्यालयाचे समादेशक 
अधिकारी, ०३ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, मुबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी तसेच गटप्रमुख, गट मुख्यालय, राष्ट्रीय छात्र सेना, मुंबई-अ यांना नियंत्रण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांचा अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.१२११/व्यय-५ दि.०३.०१.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या WWW.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०५१६३०४२८६२१ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHAILA BABAN YADAV 

S H A | LA B A B A N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a022aa350b02721b783553b5f04e9a637bb746c09f7ca37 
01d55e5feb1b5b141, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


YADAV यी 
(शैला ब.यादव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa: 
१) अपर मुख्य सचिव (क्रीडा), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३) अतिरिक्त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४) गटप्रमुख, गट मुख्यालय, राष्ट्रीय छात्र सेना, मुंबई-अ 
५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) - महाराष्ट्र १, मुंबई. 
६) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
७ समादेशक अधिकारी, ०३ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२०२३/प्र.क्र.२३२/क्रीयुसे-३ 


८) विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

९) विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक मुंबई विभाग, मुंबई 

१०) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११) अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय-५ / अर्थसंकल्प-८) मंत्रालय, मुंबई 

१२) अवर सचिव (अर्थसंकल्प) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३) निवड नस्ती, क्रीयुसे-३. 


Se LS क 0. “विक 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


